सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद, 
कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. : सैकवि-२०२१/प्र.क्र.७२/का. २८ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : असंक-१००१/प्र.क्र.२९/ २००१/ वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.०९.२००१. 
2) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र : एसपीआय- २००३/५४६/प्र.क्र.१०६/२००३/२८, 
दिनांक ०६.०८.२००४. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र:पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ११/०२/२०१६. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र:ःपदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, 
दिनांक ०९/०६/२०१७. 
५) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का.२८, 
दि.२ फेब्रुवारी,२०२१ 
६) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/(भाग-२) का.२८, 
दि.२ ऑगस्ट ,२०२१ 
प्रस्तावना- 
सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ३ ऑगस्ट,२०१९ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार मान्यता देण्यात 
आली होती. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. तथापि सदर 
आकृतीबंधात त्रुटी आढळून आली. माळी हा संवर्ग मृत ठरविण्यात आला आहे. मात्र सदर संवर्गात एक 
कर्मचारी कार्यरत असल्याने उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या इतिवृत्तामध्ये वित्त विभागाने सुधारणा केली 
आहे. त्यानुसार सुधरित आकृतीबंधास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाबाबतचा 
दि. २ फेब्रुवारी, २०२१ चा शासन निर्णय याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
२. आता,या झासन निर्णयाद्वारे सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार शासन 
निर्णयासोबतच्या अ.क्र.१ ते ८ संवर्गातील ८ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच, अ.क्र.९ ते 
१८ येथील संवर्ग मृत ठरविण्यात आले आहेत. सदर मृत संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी 
पदे अधिसंख्य समजण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०२१/प्र.क्र.७२/का. २८ 


३. सदर आकृतीबंधातील सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मध्ये मृत संवर्गात दर्शविलेल्या मनुष्यबळ संख्येच्या 
मर्यादेत सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास सुधारित इतिवृत्तानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. 
तथापि सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात सेवा 
बाहययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू 
या कारणामुळे ते रिक्‍त झाल्यानंतर अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल. तदनंतर फक्त परिशिष्ट “ब” मध्ये 
दर्शविलेल्या सेबा आवश्यकतेनुसार बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यात याव्यात. 


बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक ६ मध्ये नमूद केलेल्या सर्वसामावेशक 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९३/आपुक, दिनांक २.०८.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१११०११३०९५०१३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
gore i 0 
(शिवाजी गोरे) 
सहपत्र :परिशिष्ट अव ब अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 


१. मा.मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्रीमाजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 

८. प्र.स. व वि.चौ.अ.(१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, व्यय- ४/आपुक कक्ष/सेवा-९/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०.निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०२१/प्र.क्र.७२/का. २८ 


झासन निर्णय क्र. : सैकवि-२०२१/प्र.क्र.9२/का. २८ दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२१ 


परिशिष्ट “अ 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर | उच्चस्तरीय सचिव 
(सातवा वेतन आयोग)  । पदे मंजूर केलेला समितीने 
सुधारित आकृतीबंध 
अ. = १ संचालक S-24:9¢ C00-Q08Q00 za PF 
Q अधीक्षक-नि-लेखापाळ  । 5-१५:४१८००-१३२३०० १ | षत 
3 गृहरक्षक 5-१५:४१८००-१३२३०० | १ |. १_| 
४ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५:४१८००-१३२३०० L | a | 
५ लेखा लिपिक 5-१३:३५४००-११२४०० | + | 
g वरिष्ठ लिपिक 5-८:२५५००-८११०० 1१ 1 १ | 
७  '*लिपिक-नि- टंकलेखक 5-६:१९९००-६३२०० ३ [| 4a | 
शारीरिक प्रशिक्षण निदेडहाक | S-2 24400-29400 q q 
(A अ.क्र१ते८ | qo | ० ८ नियमित पदे 
९ वाहन चालक 5-६:१९९००-६३२०० | | ०मृत संवर्ग 
।१०_ | सुतार 5-६:१९९००-६३२०० १ ०मृत संवर्ग 
(११ | शिपाई 5-१:१५०००-४७६०० २ ०मृत संवर्ग 
१२ | पहारेकरी 5-१:१५०००-४७६०० Q ०मृत संवर्ग 
१३ | स्वयंपाकी 5-३:१६६००-५२४०० २ ०मृत संवर्ग 
१४ । मसालची 5-१:१५०००-४७६०० |. 9 | ०मृत संवर्ग 
१५ | सफाईगार 5-१:१५०००-४७६०० २ ०मृत संवर्ग 
१६ ।सफाईगार-नि-पहारेकरी । 5-१:१५०००-४७६०० १ ०मृत संवर्ग 
१७ | ग्राऊंडमन 5-१:१५०००-४७६०० q ०मृत संवर्ग 
१८ ।माळी 5-१:१५०००-४७६०० |. १ ०मृत संवर्ग 
अ.क्र.९ ते १८ अ.क्र.९ ते १८ १४ 
एकूण (अ-ब) एकूण (अ--ब) २४ 


वरील विवरणपत्रातील अ.क्र. ९ ते १८ येथील संवर्ग मृत ठरविण्यात आळे आहेत. सदर संवर्गात 


जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य समजण्यात यावीत. अधिसंख्य ठरविलेल्या 


पदावरील कार्यरत असलेले कर्मचारी जसजसे सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू या कारणामुळे ते Rat 
झाल्यानंतर अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल 


Shivaji gulabrao gore 


lly signed by Shivaji gulabrao ५० 

DN: CN = Shivaji gulabrao C=IN,S 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Date: 2021.11.01 13:11:55 +05'30' 


(शिवाजी गोरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०२१/प्र.क्र.७२/का. २८ 


झासन निर्णय क्र. : सैकवि-२०२१/प्र.क्र.9२/का. २८ दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२१ 
परिशिष्ट “ब” 


बाहय यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा उच्चस्तरीय सचिव मंजूर केलेले 
मनुष्यबळ 
(१ वाहन चालक (१ | 
२ सुतार (१ | 
३ डिपाई २ 
४ पहारेकरी (१ | 
५ स्वयंपाकी २ 
& मसालची १ 
७ सफाईंगार 2 
é सफाईंगार-नि-पहारेकरी (१ | 
९ Wh SAT q 
बाहय यंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ | १२ 


lly signed by Shivaji gulabrao gore 


5 h I V aj | g U | a b ra 0 g 0 re Niches an ० वि द्यात 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2021.11.01 13:12:06 +05'30' 


(शिवाजी गोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


